केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत 
केंद्र शासनाकडून केंद्र हिळछ्यातील ३१ मार्च २०२२ 
पुर्वी वितरीत करण्यात आलेला केंद्रीय निधी व 
त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य हिऱड्यातील 
निधी योजनेच्या PFMS प्रणालीवरील Single 
Nodal Account या खात्यामध्ये जमा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
HATHA, Fag - Yoo 032 
तारीख: १९/०७/२०२२ 
संदर्भ :- 
१. उप सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१७/०१/२०२१- 
MsDP-MOMA, दि.२०/१०/२०२१. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. २१/१७/२०२१- 
MsDP-MOMA, दि.२३/०५/२०२२. 
३. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/५६/२०२०- 
MsDP-MOMA, दि.३१/०८/२०२०. 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग झासन निर्णय क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.१९/का-७, दि.१७/०२/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 


गठित शक्‍तिप्रदान समितीने २८ व्या बैठकीत अकोला, अमरावती आणि बुलडाणा या ठिकाणी आरोग्य 
उपकेंद्र बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता देऊन, सदर बांधकामास निधी वितरीत करण्यात आला होता. 
परंतु जागेची उपलब्धता / इतर योजनेतून काम मंजूर झाल्यामुळे बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या त्यामुळे केंद्र शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेला निधी 
अखर्चित राहिला होता. 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून आरोग्य उपकेंद्र बांधकामांना वितरीत 
करण्यात आलेला परंतु अखर्चित असेलेला तसेच योजनेच्या PEMS प्रणालीवरील Single Nodal Account 
या खात्यामध्ये जमा न करण्यात आलेला निधी दि.२०/०७/२०२२ रोजीपर्यंत जमा करण्याबाबत सूचना प्राप्त 
झाल्या आहेत. त्यासअनूसरून केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी योजनेकरीता उघडण्यात आलेल्या 
PEMS प्रणालीवरील Single Nodal Account या खात्यामध्ये जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या 
तसेच निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
वित्तीय प्रणाळी (PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रम या योजनेचे PEMS प्रणालीकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय, शाखा मुंबई येथे 
Single Nodal Account उघडण्यात आले असून त्याचा खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - 


SBIN0061524 असा आहे. 


२. संदर्भ क्र. (२) येथील केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गग अकोला, 
अमरावती आणि बुलडाणा या ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता वितरित करण्यात आलेला परंतु 
अखर्चित राहिलेला केंद्र fade पहिल्या टप्प्यातील रू.५९.८६८/- लाख तसेच त्यासमरूप वितरीत 
करावयाचा राज्य हिळछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू.२६.६०८/- लाख असा केंद्र + राज्य हिऊ्यातील 
एकूण रू.८६.४७६ /- लाख इतका निधी अवर सचिव (१, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


यांना खालील तक्त्यातील स्तभं क्र (9 व (८) प्रमाणे मंजूर करून वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रू.लाखात) 
अ.क्र. | जिल्हा प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प केंद्र राज्य वितरीत वितरीत 
किंमत हिस्सा हिस्सा | करावयाचा करावयाचा 
केंद्र हिस्सा | समरूप राज्य 
हिस्सा 

na 2 3 शिळे उ 4 & शिका ८ 

a बुलडाणा | जांब येथे आरोग्य | ६६.५२ ३९.९१२ २६.६०८ | १९.९५६ १३.३०४ 
उपकेंद्राचे बांधकाम करणे. 

२ | अमरावती | नेरपिंगळाई येथे आरोग्य | ६६.५२ ३९.९१२ २६.६०८ | १९.९५६ १३.३०४ 
उपकेंद्राचे बांधकाम करणे. 

३ | अकोला | मौजे वाघजळी येथे | ६६.५२ ३९.९१२ २६.६०८ | १९.९५६ दि.१७/०२/२०२१ 
आरोग्य उपकेंद्राचे रोजीच्या शासन 
बांधकाम करणे. निर्णयान्वये राज्य 

हिस्सा वितरीत. 
एकूण | १९९.५६ ११९.७३६ ७९.८२४ | ५९.८६८ २६.६०८ 


३. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(७ मधील नमूद रूग्णालय बांधकामांना सन २०२२-२३ या वर्षात 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता केंद्र हिऊड्यातील पहिल्या 


टप्प्यातील एकूण रू.५९.८६८/- लाख तसेच स्तंभ क्र.(८) मध्ये नमूद वितरीत करावयाची समरूप राज्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 


हिऱड्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू.२६.६०८/- लाख असा एकूण ( केंद्र + राज्य) रू.८६.४७६ /- 
लाख इतका निधी अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक विकास 
विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर रक्‍कम संलग्न करण्यात आलेल्या योजनेच्या 
Single Nodal Account खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 या खात्यामध्ये जमा 


करण्यात यावी. 


४. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत प्रकल्प निहाय निधीचे वितरण करण्यात येत 
होते. परंतु बर्‍याच वेळेस प्रकल्पाकरीता जागा उपलब्ध होत नसते किंवा दुसर्‍या एखाद्या कारणामुळे प्रकल्प 
सुरू होऊ शकत नाही त्यामुळे प्रकल्पाकरीता वितरीत करण्यात आलेला केंद्र fests पहिल्या 
हप्त्यातील निधी अखर्चित राहतो. ही बाब विचारात घेऊन, केंद्र शासनाकडून यापुढे प्रकल्प निहाय निधी 
वितरीत करण्यात येणार नाही तसेच जर केंद्र शासनाकडून अगोदरच एखाद्या प्रकल्पाकरीता वितरीत 
करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे उपलब्ध असेल तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा 
प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरू sedis आणि प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करतील, अशा मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उपरोक्‍त तक्त्यातील अ.क्र.०१ ते ०३ मधील बांधकामांना 
स्तंभ क्र.(७) व स्तंभ क्र.(८) मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी 
गरजेनुसार त्याच बांधकांमाना किंवा इतर प्रकल्पाची गरज / प्रगती अहवाल (07) / सादर करण्यात 
आलेले उपयोगीताप्रमाणपत्रे (UC) या बाबी विचारात घेऊन इतर प्रकल्पांना सुध्दा गरजेनुसार निधी 


वितरीत करण्यात येईल. 


५. । केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत बांधकामातंर्गत केंद्र हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी 
क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील 
खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिऱऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी 
क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील 


खर्च) (2234 ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 


६. हा ae निर्णय वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४/०४/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौसं क्र.२३३/२०२२/व्यय-१, दि.१३/०७/२०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१९१५१३१३८५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 

A H A R A N | DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e58 1 dfféb 179e5724ad065622 
689aa67c1d693, posti Code )32, st=Mi 
serial INumber=7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A352671B 
0E2A141E852BA20FDA042B, -ASHARANI UTTAM PATIL. 

2022.07.19 15:16:17 +05'30' 
(आ.उ.पाटील) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई. 
५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
६. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 
७. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१. निवड नस्ती (का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


